दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या 
संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या दिनदयाळ 
प्रबोधिनी निलोना, यवतमाळ येथील "कृषि विषयक 
संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या 
विकासासाठी" अनुदान वितरीत करणेबाबत 


(कार्यक्रमांतर्गत) (२४१५ ११२१) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पंदेवि-१४१९/प्र.क्र.६१/७-अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३०.०३.२०२४. 


वाचा :- १)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पंदेवि-१३१८/प्र.क्र.१२३/७-अ, 

दि.०८.०३.२०१९, 

२)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पंदेवि-१४१९/प्र.क्र.६१/७अ, 
दि.२६.०८.२०१९. 

३)दिनदयाळ सेवा प्रतिष्ठान जा.क्र.दीनदयाळ/यवत/२०२२-२३/०६९/, 
दि.३१.१०.२०२२ रोजीचे पत्र. 

४)दिनदयाळ सेवा प्रतिष्ठान जा.क्र.दीनदयाळ/२०२२-२३/११७/, 
दि.२३.०२.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थेंतर्गतच्या कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षण 
केंद्र, निळोना, यवतमाळ या केंद्रामार्फत कृषि संशोधन व शेतकरी प्रशिक्षण तसेच, शहोतीमधील धोके कमी 
करणे, पीक लागवडीचा खर्च कमी करणे, पीक उत्पादनात वाढ करणे, नैसर्गिक संवर्धनाला पूरक व पोषक 
निविष्ठा निर्मिती, रसायन विरहित शोती, आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी छोटया शेतकरी कुटुंबासाठी atc 
मॉडेल, बहुविध पीक पध्दती आणि दुय्यम व्यवसाय, शोती कार्याचे गट निर्माण करुन पीक उत्पादनात वाढ 
करणे इत्यादी कार्यक्रम राबविण्यात येतात. 

मा.मंत्री (वित्त) यांनी सन २०१८-१९ या वर्षाचा राज्याचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना 
"दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ" अंतर्गत कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, निलोना, 
यवतमाळ या संस्थेस रु. दोन कोटी अनुदान देण्यात येईल" salt घोषणा केली होती. सदर घोषणेच्या 
अनुषंगाने राज्य मंत्रीमंडळाच्या दि.०८/०३/२०१९ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयास अनुसरून दिनदयाळ 
बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या दिनदयाळ प्रबोधिनी निलोना, 
यवतमाळ येथील "कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास" या प्रकल्पासाठी कृषि 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये रु.२.०० कोटी मंजूर करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने, 
संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये सदर संस्थेस रु.१.२० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१४१९/प्र.क्र.६१/७-ओ. 


आहे. उर्वरित रु.८०.०० लाख निधी वितरीत करणेबाबत सदर संस्थेने संदर्भ क्र.०3 व ०४ येथील पत्रान्वये 
विनंती केली होती. त्यानुषंगाने, दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थेच्या अंतर्गत 
कार्यरत असलेल्या दिनदयाळ प्रबोधिनी From, यवतमाळ येथील "कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या 
पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांकरीता रु.८०.०० लाख इतका निधी लेखाशिर्ष २४१५ ११२१ अंतर्गत ३३, 
अर्थसहाय्य या उद्दीष्टाखाली पूरक मागणीद्वारे उपलब्ध करुन देणेबाबतचा प्रस्ताव माहे फेब्रुवारी, २०२४ च्या 
विधानमंडळाच्या अधिवेशनात मंजूर झाला आहे. त्यानुसार सदर संस्थेत पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला 
रु.८०.०० लाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय निर्णय:- 


महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या माहे फेब्रुवारी, २०२४ च्या अधिवेशनात दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक 
मंडळ, यवतमाळ या संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या, दिनदयाळ प्रबोधिनी Paar, यवतमाळ येथील 
कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांकरीता पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 
झालेला रु.८०.०० लाख निधी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष/उपशीर्ष आहरण व संवितरण नियंत्रक अधिकारी या शासन निर्णयान्वये 
अधिकारी वितरीत करावयाचे अनुदान 
मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ | सहायक लेखाधिकारी, नियंत्रक, रु.८०,००,०००/- 
कृषि विषयक संशोधन व =| डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि | डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 
शिक्षण, ०१ पीक संवर्धन, विद्यापीठ, अकोला. विद्यापीठ, अकोला. 
१२० इतर संस्थांना 
सहाय्य,(००) (23) 
कृषिविषयक शिक्षण व 
संशोधनाकरीता इतर 
संस्थाना अर्थसहाय्य ३३, 
अर्थसहाय्य (२४१५ ११२१) 


२. सदर शासन निर्णयास खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, यवतमाळ या संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
दिनदयाळ प्रबोधिनी निलोना, यवतमाळ यांना "कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत 
सुविधांच्या विकासासाठी” रु.८०.०० लाख अनुदान मंजूर करण्यात येत असल्याने, याव्यतिरीक्त 
अन्य बाबींसाठी निधीचा वापर करण्यात येऊ नये. 

2) सहायक लेखाधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी मंजूर केलेले अनुदान कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत 
आवश्यक कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


ae निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१४१९/प्र.क्र.६१/७-ओ. 


) संस्थेमार्फत सादर करण्यात आलेल्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रास, विद्यापीठ अभियंता, 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी यवतमाळ जिल्हयाशी संबंधित अधीक्षक 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्याबाबतची कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

४) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी दिनदयाळ प्रबोधिनी निलोना, 
यवतमाळ यांना "कृषि विषयक संशोधन व प्रशिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी" 
संस्थेस अनुदान वितरीत करताना प्रस्तावित असलेल्या बाबींकरीताच व कामाच्या प्रगतीचा 
आढावा घेऊन निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


३. सदर आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार तसेच, नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१७९/का.१४३१, 
दि.१२.०३.२०२४ व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३४/२०२४/व्यय-१, दि.२१.०३.२०२४ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३३०१७२८५००१०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
0: 


-22dfe162525b696c1 facc3a8ddb26b639c76b455434e4cad 
bb3cd50474dcc58f, 9" 


\de=400032, st=Maharas| 
rialNumber=60AE0791D92611A135CE51ASEE439203FDBDB3951 
46D132620B3437EDED658CE, ‘MITALI KALPESH CHAUDHARI 


Date: 2024.03.30 17:38:44 +05'30 


(मिताली चौधरी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक / संचालक (शिक्षण) / विद्यापीठ अभियंता, डॉ.पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

३. सचिव, दिनदयाळ बहुउद्देशिय प्रसारक मंडळ, "विवेकानंद छात्रावास" रामकृष्ण नगर, मुलकी, वडगाव 
रोड, यवतमाळ. 

४. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, अकोला/यवतमाळ. 

५. सहायक लेखाधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला. 

८. उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१४१९/प्र.क्र.६१/७-ओ. 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१२. उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

१४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / ६ओ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१५. कार्यासन ७-ओ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


